जन्म-मृत्यू नोंदणीकरीता आवश्‍यक कोरे 
नमुने छपाई खर्चासाठी शासकीय 
मुद्रणालयांची प्रलंबित देयके अदा 
करण्यासाठी रु. ८१,२९,१२४/- (रुपये 
एक्याऐंशी लाख एकोणतीस हजार एकडो 
चोवीस फक्त) च्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जमृनों २०२४/अनौ.सं.क्र.०४/प्र.क्र.३०/कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
दिनांक: ०६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - 

१) उप संचालक, आरोग्य सेवा, (आमाजीआ), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे-२/उपसंचाळक 
(आमाजीआ)पुणे/कक्ष८५ड/भांडार/खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत/२४, 
दि.०२/०२/२०२४. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, समक्रमांक, दि. ०८/०२/२०२४. 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः जमूनो २०२४/प्र.क्र.०४/कु.क. 
दि. १२/०३/२०२४ 


प्रस्तावना - 

जन्म मृत्यू नोंदणीकरीता आवश्‍यक असलेले कोरे नमुने छपाई करण्याकरीता उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा (आमाजीआ), जन्म मृत्यू, पुणे या कार्यालयास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
रु. ८०,००,०००/- (रु. ऐंशी लाख फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
तसेच संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर अनुदानापैकी रु. ५६,००,०००/- (रुपये छप्पन्न 
लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, अद्यापपर्यंत जन्म मृत्यू नोंदणीसाठी 
कोरे नमुने छपाई करण्याकरीता झालेल्या एकूण रु. १,६१,२९,१२४/- या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे रु. १,६१,२९,१२४ - ८०,००,००० (दि. ०८/०२/२०२४ शा.नि. अन्वये 
दिलेली प्रशासकीय मान्यता वगळून) उर्वरीत रक्‍कम रु. ८१,२९,१२४/- (एक्याऐंशी लाख एकोणतीस 
हजार VHal चोवीस या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणे आवश्‍यक आहे. तसेच राज्यातील शासकीय 
मुद्रणालयांकडून प्राप्त देयकांची एकूण रु. १,६१,२९,१२४/- (रुपये एक कोटी va लाख 
एकोणतीस हजार एकशे चोवीस फक्त) एवढी आहे. त्यापैकी रु. ५६.०० लक्ष इतक्या रकमेचे देयक 
अदा करण्यात आले असून उर्वरित ४ (चार) शासकीय मुद्रणालयांना रु. १,०५,२९,१२४/- (रुपये एक 
कोटी पाच लाख एकोणतीस हजार Val चोवीस) एवढ्या रकमेची देयके अद्यापही प्रलंबित आहेत. 
तसेच बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध असलेला रु. २६.६६ लक्ष निधी प्रथम खर्च करण्याचे तसेच 


शासकीय मुद्रणालयांची प्रलंबित देयके अदा करण्याच्या रु. ८१,२९,१२४/- (रुपये एक्याऐंशी लाख 
एकोणतीस हजार एकशे चोवीस फक्‍त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जन्म मृत्यू नोंदणी करीता आवशयक असलेले रजिस्टरचे कोरे नमुने छपाईकरीता लेखाशिर्ष 
२२१० १०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री या बाबींतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात बीडीएस 
प्रणालीवर रु. २६,६६,६७०/- (रु. सव्वीस लक्ष सहासष्ट हजार सहाही सत्तर फक्त) इतका निधी 
उपलब्ध करण्यात आला आहे. सदर निधी वितरित करण्यास तसेच शासकीय मुद्रणालयांच्या एकूण 
देयकांच्या रु. १,६१,२९,१२४/- (रुपये एक कोटी एकसष्ट लाख एकोणतीस हजार Vaal चोवीस 
फक्‍त) रकमेपैकी यापूर्वी दिलेली प्रशासकीय मान्यतेची रक्‍कम रु. ८०,००,०००/- (रुपये ऐंशी लाख 
फक्त) वगळून उर्वरीत रक्‍कम रु. ८१,२९,१२४/- (रुपये एक्याऐंशी लाख एकोणतीस हजार एकशे 
चोवीस फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर प्रकरणी बीडीएस प्रणालीवरील रु. २६,६६,६७०/- (रु. सव्वीस लाख सहासष्ट हजार 
सहाशे सत्तर फक्त) इतक्या रकमेचा विनियोग हा शासकीय मुद्रणालयांची प्रलंबित देयके अदा 
करण्याकरीताच करण्यात यावा. तसेच सदर खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास सादर करण्यात 
यावीत. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दि. १७/०४/२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग- 
दोन मधील अनु. ३१, नियम क्र. ७९ अन्वये ज्यांचे प्रमाणीकरण करणे आवश्‍यक आहे अशी नवीन प्रपत्रे 
वगळता एखाद्या विभागासाठी fests करुन आवश्‍यक असतील अशी विशोष प्रपत्रे छापण्यासाठी 
शासकीय मुद्रणालयाला निर्देश देण्यासाठी प्रशासकीय विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९०६१६४४१२९४१७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VAIBHAV 0 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5749df8e46703e97e25555afe696 
d0a51badfa2373ccdc83593e18af18e92f1a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47COABB5437C6B09C621CC 


A6C499475684F37EA0F5529DD3EF3D6E6B 
3326E747, cn=VAIBHAV GAJANAN KOSHTI 
Date: 2024.09.06 17:49:00 +05'30' 


(वैभव ग. कोष्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महाळेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 


२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई 

३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, पुणे 

संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री व प्रकाशनालय, मुंबई 

सह संचालक आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

. सह संचालक आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

उप संचालक, आरोग्य सेवा (आमाजीआ) तथा उपमुख्य निबंधक, जन्म मृत्यू, महाराष्ट्र 

राज्य, पुणे 

qo. प्रशासकीय अधिकारी, उप संचालक, आरोग्य सेवा (आमाजीआ) तथा उपमुख्य 
निबंधक, जन्म मृत्यू, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. निवडनस्ती ( कु.क.) 


eon G&G & 


